Reg . No . NP CITY / 236 / 2018- 20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १०] गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८-१४ , २०१८/ फाल्गुन १७ - २३ , शके १९३९ [ पृष्ठे १५, किंमत : रुपये १० .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


नाही . 


१- ४ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ. - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१ - १५ 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ३१८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र. अ.- भूस -अ. का.- कावी-९९ - २०१८ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्रक्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
अ- एक -१ ( २६०६). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ८-१४ , २०१८/ फाल्गुन १७-२३, शके १९३९ 


आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशसकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

___ आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- ४७ - २०१६ - २०१७, 
गांव नायगांव , तालुका धामणगांव रेल्वे, जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 

( ३) 

हे . आर 
५७/ १अ 

0 ०७ 
५७/ १ 

००१ 


( २ ) 


नन्। 


एकूण क्षेत्र . . 


० ०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ८-१४, २०१८ / फाल्गुन १७- २३ , शके १९३९ 


३ 


क्षेत्र 


( १ ) 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ : - निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी 
पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार 
आहे . 

अनुसूची-तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गांव नायगांव , तालुका धामणगांव रेल्वे,जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक / 

गट नंबर 
( २ ) 

हे . आर 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही : - सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटुंबे बाधीत होत नाही. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही .) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भग ४ अ , महसूल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ 
मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धाप्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल. 


अमरावती : 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०१८ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३१९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्रस्तु -२/ भूसं - अका - कावि -८६-२०१८. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम- १ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसूना , क्रमांक ४५२ दिनांक २२ - ०७- २०१७ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे , असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिीलवार वर्णन 
केलेल्या जमीनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्निदीष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ८-१४ , २०१८/ फाल्गुन १७-२३, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम -१५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्निदीष्ट केला आहे ; 

___ आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७- २०१६ - २०१७ , 


गांव पिंपरी दिवट , तालुका उमरखेड ,जिल्हा यवतमाळ 


अनुक्रमांक 


क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 
( २ ) 


५३ पै . 


५४/ १ 


५६ / २अ 


५६/ २ब१ 


५५ / १ , ५५/ १०उ 


५५ / १ अ 


५५/ ४अ 


७० / १अ 


५५ / ३ 


५५ / ३अ , ५५/ २ 


५५ / ५ब 


५५/ ५ , ५५/९अ 
४४ / १अ पै 


४४ / १अ पै 


४४ / १ 


६४/ १ 


६४ / १अ 


६४/ १ब , ६४/ २ 
६५ / १ 


६५ / १ब 


६५ / १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ८-१४ , २०१८ / फाल्गुन १७- २३ , शके १९३९ 


५ 


अनुसूची- एक - चालू 

( २ ) 


का 


६५ / २अ 


० 


२० 


६५ / २ 


० 


६५/ २ब 


० 


६६ / १ 


० 


६६ / २ 


० 


६६/ २क 


० 


६६ / १ड 


० 


६६ / १अ 


० 


० 


६६/ २ब 
६६/ २अ 


० 


० 


६७/ १ 
६७/ ३ पै 


० 


६७/ ४अ 


० 


६७/ ४ 


० 


६७/ ४ब , ६७/ ४क 


० 


० 


६७/ ४ड , ६७/ ४ब१ 
६७/ ४ई 


० 


० 


६८ / १ब 
६८ / १अ 


० 


५४/ १अ 


० 


० 


५५ / ६ 
५५/ ९ , ५५/ ७, ५५ /१क ० ०७ 


४५ / १ब 


० 


४५ / २ 


० 


४५/ १अ 


० 


एकूण क्षेत्र . . 


२१ २४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नांव : - वर्धा- यवतमाळ- नांदेड नविन रेल्वे लाईन प्रकल्प. 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - वर्धा- यवतमाळ -नांदेड नविन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - सार्वजनिक हितार्थ पायाभूत सोई - दळणवळण मार्गाची निर्मिती होवून वस्तू , व्यक्तीची वेगवान वाहतुक शक्य 
होवून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल . 


अ -एक - २ (२६०६) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ८-१४ , २०१८/ फाल्गुन १७-२३ , शके १९३९ 


अनुसूची -तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


गांव पिंपरी दिवट , तालुका उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ 


निरंक . 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता 


करता येईल . 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक २९ जानेवारी २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३२० . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १ - आस्था - प्र . स .- कावि- ९९ - २०१८ . 


शासन निर्णय , राजनैतिक सेवा विभाग , क्र . पी - १३ दोन - बी , दिनांक १६ जानेवारी , १९५८ आणि दिनांक ०६ ऑगस्ट , १९५८ च्या सम 
क्रमांकाच्या शासन निर्णयानुसार विहीत करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हाधिकारी, वाशिम सन २०१८ या वर्षासाठी 
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्याकरिता खालील अनुसूचित नमूद स्थानिक सुट्या जाहीर करीत आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


दिनांक 


दिवस 


सार्वजनिक सुट्यांचे क्षेत्र 


م 


कोणत्या कारणास्तव 

( २ ) 
अक्षय तृतीया 


( ४ ) 


( ५ ) 


م 


१८ -०४- २०१८ 


बुधवार 


بہ 


जेष्ठा गौरीविसर्जन 


१७ - ०९ - २०१८ 


सोमवार 


संपूर्ण वाशिम जिल्हा 
संपूर्ण वाशिम जिल्हा 
संपूर्ण वाशिम जिल्हा 


یہ 


सर्वपित्री अमावस्या 


०८ - १० - २०१८ 


सोमवार 


हा आदेश वाशिम जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आणि अधिकोष यांना लागू होणार नाही . 


वाशिम : 


राहुल द्विवेदी , 
जिल्हाधिकारी , वाशिम . 


दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ८-१४ , २०१८/ फाल्गुन १७-२३ , शके १९३९ 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३२१ . 


जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 
वाचा : - १ . तहसिलदार , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : रानिआ - ग्रापंनि- २०१८ - प्र .क्र . २- का -८ , दिनांक 

२२ जानेवारी २०१८ . 
२. मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे दिनांक ०६ सप्टेंबर २०१७ रोजीचे आदर्श आचारसंहिता ग्रामपंचायत 

निवडणूका अतिरिक्त आदेश . 
३ . प्रभारी अधिकारी , निवडणूक विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय , वाशिम यांचे पत्र कक्ष- २१ - ग्रापनि - कावि -११७- २०१८ , 

दिनांक २३- ०१- २०१८ प्राप्त दिनांक २४- ०१ -२०१८ . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागु करणेबाबत 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- ८ - अका ( गृह )- कावि- ४४६- २०१८ . 

ज्याअर्थी, माहे मार्च २०१८ ते मे २०१८ मध्ये मुदत संपणा- या व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदांसह सर्व 
सदस्य पदांसाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीसाठी निवडणूकीचा कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेदिनांक 
२२ जानेवारी २०१८ चे संदर्भिय पत्र क्रमांक १ अन्वये जाहीर झालेला असून त्यामध्ये दिनांक २२ -०१ -२०१८ रोजीचे रात्री १२-०० वाजता पासून 
आचारसंहिता लागू झालेली असून सदर आचारसंहिता सार्वत्रिक व पोट निवडणुका असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत 
अस्तित्वात राहील . तसेच संदर्भिय पत्रामधील मुद्या क्रमांक १२ मध्ये सदर निवडणुकीची अंमलबजावणी करतांना आयोगाने दिनांक १४- १० -२०१६ व 
दिनांक ०६- ०९- २०१७ रोजी निर्गमित केलेल्या आचारसंहिता विषयक आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करणे बाबत नमूद केले आहे . मा . राज्य 
निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे कडील दिनांक ०६- ०९-२०१७ चे ( संदर्भ क्रमांक २) आदर्श आचारसंहिता ग्रामपंचायत निवडणुका अतिरिक्त 
आदेशा मधील मुद्या क्रमांक ८ मध्ये, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचा कार्यालय परिसर (प्रामुख्याने तहसिल कार्यालय) व त्यांच्या संरक्षक भिंतीपासून 
१०० मीटरच्या परिसरात निवडणूका जाहीर झाल्यापासून मतमोजणीपर्यत जमाव बंदी लागू करण्यात यावी , असे नमूद केले आहे . 

त्याअर्थी, मी , राहूल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान अधिकारांचा 
वापर करुन , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता १९७३ चे कलम १४४ प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करीत आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडणुकीचेटप्पे 


दिनांक 


फौ . दं .प्र. सं . १९७३ चे कलम १४४ लागू 

केलेले ठिकाण 


( १ ) 


( २ ) 

( ३ ) 
नामनिर्देशन पत्रे स्विकारणे ते अंतीमरित्या दिनांक ०५- ०२ - २०१८ ते 
निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांची यादी दिनांक १५ -०२- २०१८ 
प्रसिद्ध करणे . 


निवडणूक निर्णय अधिकारी , यांचा कार्यालय परिसर 
( तहसिल कार्यालय ) वाशिम /रिसोड /मालेगांव / 
मंगरुळपीर/ कारंजा / मानोरा व त्यांच्या संरक्षक भिंतीपासून 
१०० मीटरच्या परिसरात . 
वाशिम जिल्ह्यातील एकूण २७३ ग्रामपंचायतीचे एकूण 
८७८ मतदान केंद्रावर १०० मीटरच्या परिसरात . 


२ मतदानाचे एक दिवस अगोदर व मतदानाचा दिनांक २४- ०२ - २०१८ व 
दिवस 

( मतदानाचा दिनांक ) 
दिनांक २५ - ०२- २०१८ 
( दिनांक २४ - ०२- २०१८ रोजीचे 
रात्री 00 - 00 वाजेपासून ते 
दिनांक २५- ०२- २०१८ रोजीचे 

रात्रीचे २४- ०० वाजेपर्यंत ) 
३ मतमोजणीचा दिवस 

दिनांक २६- ०२- २०१८ 


मतमोजणीचेठिकाण व वेळ जिल्हाधिका- यांच्या मान्यतेने 
तहसिलदार निश्चित करतील त्यानुसार १०० मीटरच्या 
परिसरात राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ८-१४, २०१८ /फाल्गुन १७- २३ , शके १९३९ 


उपरोक्त प्रमाणे आदेश लागू केल्यामुळे खालील गोष्टी करीता मनाई करण्यात आली आहे . 


१. रात्री २२ .०० वाजता नंतर राजकीय पक्षांनी सभा घेऊ नयेत . 


२. धार्मिकस्थळांचा निवडणुकीचेप्रचाराकरीता उपयोग करू नये. 


३ . आचारसंहितेच्या संपूर्ण काळात सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र जवळ बाळगता येणार नाही. सभा दरम्यान , मतदान दिवशी मतदान केंद्राचे ठिकाणी 

शस्त्र जवळ बाळगता येणार नाही . 


४ . मतदानाचे दिवशी मतदान केंद्राचे ठिकाणी तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयाचे १०० मीटर परिसरात निवडणुकीचे कामाव्यतिरिक्त 

कोणतीही व्यक्ती प्रवेश करणार नाही . 


५ . राजकीय व कोणत्याही नागरिकांचे अधिकारांचे हनन होणार नाही . 


६. ई. व्हि . एम . ( EVM) मशीन गार्डपासून १०० मीटर परिसरात निवडणुकीचे कामाव्यतीरिक्त कोणताही व्यक्ती प्रवेश करणार नाहीत . 


७. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यासाठी आलेल्या उमेदवारा सोबत ३ किंवा अधिक व्यक्ती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात असू नयेत . 


दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म. शा . रा., अ. क्र . ३२२ . 
वाचा :- १. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे सुधारित पत्र क्रमांक : रानिआ -ग्रापंनि-२०१८ -प्र.क्र . २- का -८ , दिनांक 

०९ फेब्रुवारी २०१८ . 
२. मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेदिनांक ०६ सप्टेंबर २०१७ रोजीचे आदर्श आचारसंहिता ग्रामपंचायत 

निवडणूका अतिरिक्त आदेश . 


३. प्रभारी अधिकारी, निवडणूक विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय , वाशिम यांचे पत्र कक्ष- २१ - ग्रापनि - कावि- २३३- २०१८ , 

दिनांक २० - ०२ - २०१८ प्राप्त दिनांक २० - ०२- २०१८ . 


४ . या कार्यालयाचे यापुर्वीचेनिर्गमित आदेश क्र . कक्ष -८ - अका( गृह )- कावि -४२५- २०१८ , दिनांक १६-०२- २०१८ . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागु करणेबाबत 


सुधारित आदेश 


क्रमांक कक्ष- ८ - अका ( गृह ) - कावि- ४६७- २०१८ . 


ज्याअर्थी, माहे मार्च २०१८ ते मे २०१८ मध्ये मुदत संपणा- या व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदांसह सर्व 
सदस्य पदांसाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीसाठी निवडणूकीचा कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेदिनांक 
२२ जानेवारी २०१८ चे संदर्भिय पत्र क्रमांक १ अन्वये जाहीर झालेल्या आदेशामध्ये अंशतः बदल करून मा . आयोगाने दिनांक ९ फेब्रुवारी , २०१८ रोजी 
सुधारित आदेश निर्गमित केले आहेत . त्यानुसार प्रभारी अधिकारी , निवडणूक यांनी तसा प्रस्ताव दिनांक २० -०२- २०१८ रोजी सादर केला असून 
त्यानुसार या कार्यालयाच्या यापुर्वीच्या दिनांक १६ -०२- २०१८ रोजीच्या निर्गमित आदेशामध्ये आदर्श आचार संहितेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणताही 
बदल न करता या कार्यालयाचेदिनांक १६- ०२ - २०१८ रोजीच्या निर्गमित आदेशामध्ये निवडणुक कार्यक्रमांच्या तारखेमध्ये मा . आयोगाच्या दिनांक 
९ फेब्रुवारी , २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार झालेल्या बदलाप्रमाणे बदल करणे आवश्यक आहे. 


मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे कडील दिनांक ०६-०९ -२०१७ चे ( संदर्भ क्रमांक २ ) आदर्श आचारसंहिता ग्रामपंचायत 
निवडणुका अतिरिक्त आदेशामधील मुद्या क्रमांक ८ मध्ये, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचा कार्यालय परिसर ( प्रामुख्याने तहसिल कार्यालय) व त्यांच्या 
संरक्षक भिंतीपासून १०० मीटरच्या परिसरात निवडणुका जाहीर झाल्यापासून मतमोजणीपर्यंत जमावबंदी लागू करण्यात यावी. असे नमूद केले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ८ -१४, २०१८ / फाल्गुन १७-२३, शके १९३९ 


त्याअर्थी, मी , राहूल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान अधिकारांचा 
वापर करुन , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने खालील अनुसूचित दर्शविल्या प्रमाणे फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता १९७३ चे कलम १४४ प्रतिबंधात्मक सुधारित आदेश लागू करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडणुकीचे टप्पे 


दिनांक 


फौ . दं . प्र. सं . १९७३ चे कलम १४४ लागू 

केलेले ठिकाण 


( १ ) 

( ३ ) 
१ नामनिर्देशन पत्रे स्विकारणे ते अंतीमरित्या दिनांक ०५ -०२- २०१८ ते 

निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी दिनांक १२ - ०२- २०१८ 
प्रसिद्ध करणे . 


निवडणूक निर्णय अधिकारी, यांचा कार्यालय परिसर 
( तहसिल कार्यालय ) वाशिम/रिसोड / मालेगांव / 
मंगरुळपीर/ कारंजा/मानोरा व त्यांच्या संरक्षक भिंतीपासून 
१०० मीटरच्या परिसरात . 
वाशिम जिल्ह्यातील एकूण २७३ ग्रामपंचायतीचे एकूण 
८७८ मतदान केंद्रावर १०० मीटरच्या परिसरात . 


२ 


मतदानाचे एक दिवसअगोदर व मतदानाचा दिनांक २७ - ०२- २०१८ व 
दिवस 

( मतदानाचा दिनांक ) 
( दिनांक २६- ०२ - २०१८ 
रोजीचे रात्री ०० -०० वाजेपासून ते 
दिनांक २७- ०२- २०१८ रोजीचे 
रात्रीचे २४ - ०० वाजेपर्यंत ) 


३ मतमोजणीचा दिवस 

दिनांक २८ - ०२ - २०१८ 

मतमोजणीचेठिकाण व वेळ जिल्हाधिका-यांच्या मान्यतेने 
तहसिलदार निश्चित करतील त्यानुसार १०० मीटरच्या 

परिसरात राहील . 
उपरोक्त प्रमाणे आदेश लागू केल्यामुळे खालील गोष्टी करीता मनाई करण्यात आली आहे. 
१. रात्री २२.०० वाजता नंतर राजकीय पक्षांनी सभा घेऊ नयेत . 
२. धार्मिकस्थळांचा निवडणुकीचे प्रचाराकरीता उपयोग करू नये . 
३. आचारसंहितेच्या संपुर्ण काळात सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र जवळ बाळगता येणार नाही. सभा दरम्यान , मतदान दिवशी मतदान केंद्राचे ठिकाणी 

शस्त्र जवळ बाळगता येणार नाही . 
४ . मतदानाचेदिवशी मतदान केंद्राचेठिकाणी तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयाचे १०० मीटर परिसरात निवडणुकीचे कामाव्यतिरिक्त 

कोणताही व्यक्ती प्रवेश करणार नाही . 
५ . राजकीय व कोणत्याही नागरिकांचे अधिकारांचे हनन होणार नाही . 
६ . ई.व्हि .एम. ( EVM) मशीन गार्डपासून १०० मीटर परिसरात निवडणुकीचे कामाव्यतीरिक्त कोणताही व्यक्ती प्रवेश करणार नाहीत . 
७. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यासाठी आलेल्या उमेदवारा सोबत ३ किंवा अधिक व्यक्ती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात असू नयेत . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३२३ . 
संदर्भ : पोलीस अधिक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा - का . व . सु .- प्रतिबंधक - २०१८ - ७४९ दिनांक १२ - ०२- २०१८ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १)(३ ) लागू करणेबाबत 

आदेश 
क्रमांक कक्ष-८ - अका ( गृह )- कावि - ४६८ - २०१८ . 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक १९ -०२- २०१८ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( तारखेप्रमाणे) साजरी करण्यात येणार आहे. 
त्यानिमित्य जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. दिनांक २१ - ०२ -२०१८ पासून HSC परीक्षा सुरू होणार आहेत . 
तसेच दिनांक ०१- ०३- २०१८ रोजी होळी व दिनांक ०२ -०३ - २०१८ रोजी धुलिवंदन सण साजरा करण्यात येणार आहे . 
अ- एक -३ ( २६०६ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ८-१४ , २०१८ /फाल्गुन १७- २३ , शके १९३९ 


तरी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी, या करीता दिनांक १६ - ०२ - २०१८ रोजीचे 
०० .०१ पासून ते दिनांक ०२- ०३- २०१८ रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) मुं . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास 
पोलीस अधिक्षक , वाशिम यांनी संदर्भिय पत्रान्वये विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी, 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मुं . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण 
वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे . 
१. शस्त्रे , सोटे तलवारी , भाले दंडे बंदुका , सुरे लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर कोणत्याही 

तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 
२. कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
३ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे , किंवा तयार करणे. 
४ . व्यक्तींचेप्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा/ आकृत्या यांचेबिभत्स प्रदर्शन करणे . 
५. वाद्य वाजविणे ,किंकाळ्या फोडणेकिंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे , अशा प्राधीकरणाच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथन पाडण्याची प्रवत्ती दिसन येईल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस/ वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा 
लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे. 

मी , असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील बाबींकरीता लागू राहणार नाहीत . 
१ . अंत्ययात्रा 
२ . धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक/ लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ . 
३ . शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
४ . सार्वजनिक करमणूकीची सिनेमागृहे/ रंगमंच ईत्यादी 
५ . विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार 

उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १६- ०२- २०१८ रोजीचे ०० . ०१ 
वाजता पासून ते दिनांक ०२- ०३- २०१८ रोजीचे २४ .०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय दंडाधिकारी , वाशिम /मंगळूरपीर / कारंजा यांना उपरोक्त आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका- यांशी सल्लामसलत करून सूट देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम 
वाजवून तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावुन लागू करण्यात येईल . 
पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत 
कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी/ दंडाधिकारी 
यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


वाशिम : 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ . 


राहुल द्विवेदी , 
जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ३२४ . 

कार्यकारी अभियंता , य 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५. 

प्रकटन - ३ 
क्रमांक ८९० - सिं .व्य . अधिसूचना -३ - २०१८ . - 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील कलम ५,६ ,७ व नियम ३ नुसार असा निर्णय झाला 
आहे की , पाणी वापर संस्थेचे जलशास्त्रीय व प्रशासकिय सोयीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , कैलास हिम्मतराव ठाकरे , कार्यकारी अभियंता , 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थेचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती , जमिनधारक आणि /किंवा कब्जेदार यांच्या 
नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक 
ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ८-१४ , २०१८ /फाल्गुन १७- २३ , शके १९३९ 


११ 


त्याअर्थी, मी , कैलास हिम्मतराव ठाकरे , कार्यकारी अभियंता , बुलडाणा पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित 
प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तीक जमिनधारकाला किंवा कब्जेदार ह्यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही. सिंचन पध्दतीचे शेतक- यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणा- या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणी पुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

या प्रकटनामुळे बाधीत कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता , अकोलासिंचन 
मंडळ , अकोला यांच्याकडे अपील करता येईल . 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : पिंप्री गवळी , ल . पा . तलाव , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( प्रस्तावित ) : जय भवानी पाणी वापर संस्था मर्या., कोलोरी, खामगांव, जि . बुलडाणा . 


चारी / शाखा/ कालवा/वितरीका 


क्षेत्र 


( ३ ) 


गट नं . निहाय सिंचन क्षेत्र 
गट नं . 
( २) 

हे . आर 
मौजे पिंप्री गवळी 
२६८ 

१९९ 


__ गट नं . निहाय सिंचन क्षेत्र 
गट नं . 

क्षेत्र 
( ४) 

हे . आर 
मौजे कोलोरी 
२७४ 

२ ३० 


पिंप्री गवळी तलाव प्रवाही सिंचन 
मुख्य कालवा ० ते टेल 


० 


२८० 


२७६ 


१८४ 


३२१ 


२७५ 


م 


२७९ 


२८० 


० 


ه 


२७४ 


२९७ 


م 


० 


२८० 


२६७ 


ه 


३२४ 


२७२ 


م 


२६९ 


१९३ 
३१ ६२ 
१४६ 


२८१ 


م 


२६८ 


५ ०७ 
१७१ 


० 


w 


२६९ 


ज० 


० 


२७० 


२ ०४ 


w 


m 


३२३ 


० 


२८२ 


४ ५४ 


३२२ 


२९३ 


१३ ०५ 


e 


४५० 


१ ८२ 


२८३ 


یه 


¥ 


० 


२९२ 


به 


२६३ 
२६२ 


० 


30 


२८५ 


سه 


२६१ 


० 


२८४ 


م 


x0 


४५० 


१३५ 


२८६ 


بہ 


w 


२५५ 


بہ 


ŏ 


२५६ 


२६३ 
२६४ 
२६६ 


م 


w 


४५४ 


३ ३३ 


in 


م 


w 


४५६ 


o 


م 


w 


४५३ 


oc 


२१३ 


ه 


४४९ 


oo 


ه 


M 


४५२ 


o 


२६७ 
२६६ 
२१४ 


م 


o 


२०३ 


w 


o 


ه 


१९८ 


३ ९६ 


२६५ 


५ २६ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ८-१४, २०१८/ फाल्गुन १७- २३ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


(५ ) 
हे . आर 


हे . आर 


२५७ 


४ ४२ 


५३३ 
२ ५६ 


२५८ 


२६४ 
२६३ 
२६१ 


२२४ 


२०५ 


० 


ه 


० 


२६२ 


ه 


२०४ 
१९७ 


२११ 


ه 


० 


२१५ 


ه 


१९६ 
२५८ 


० 


ه 


२१६ 
२६५ 


० 


م 


१९५ 
४४० 


० 


२५७ 


ه 


م 


४५९ 


४५० 


نه 


२५९ 
२५३ 
२५८ 
२८७ 


१५८ 


به 


१८६ 
१८५ 


م 


न् 


२४९ 


نه 


२५१ 


४ 


ه 


१८७ 
१८८ 
११३ 
१८९ 


ه 


० 


२२९ 


२२८ 


ه 


१९१ 


ه 


२२६ 


१९२ 


ه 


२२५ 
२१७ 


११२ 


ه 


० 


२०२ 


م 


११० 
१०९ 
१०८ 


० 


ه 


२१९ 
२१८ 


० 


१०६ 


هنہنہ 


११६ 


० 


نہ 


یہبیع 


२२१ 


० 


३६५ 
४ १९ 


२३२ 


Y 


१८५ 
११४ 
११३ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
४८ 
१०१ 
१०२ 


३३ 


م 


Y 


२३३ 


७ २० 
२ ४५ 


२४० 


१८ ८० 
३ १७ 


२५७ 


به 


م 


Y 


२४९ 
२३४ 


ن 


ه 


Y 


ه 


0 


१५४ 


१५५ 


0 


منہنہنہنہ 


0 


१६० 
१५९ 


0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ८-१४, २०१८/ फाल्गुन १७-२३ , शके १९३९ 


१३ 


( १ ) 


अनुसूची-- चालू 

( ३ ) 
हे . आर 
६ ३८ 


( ५ ) 
हे . आर 


१५८ 


४ ५५ 
५ १५ 


१५६ 


१२८ 


७९ 


१५७ 


woworrs0mno 


७८ 


७७ 


२९३ 


२३१ 


10Y19mr. 


२३३ 


२४० 


१४८ 


२४९ 


ه 


८८ 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


एकूण क्षेत्र . . 


२७२ ७१ 


३९९ २९ 


एकूण सर्व क्षेत्र ( हे .) . . 


६७२ ०० 


पिंप्री गवळी तलाव प्रवाही सिंचन 
मुख्य कालवा ० ते टेल 


मौजे पिंप्री गवळी 
एकूण सिंचन २७२ ७१ 
क्षेत्र हे. आर 


मोजे कोलोरी 
एकूण सिंचन ३९९ २९ 
क्षेत्र हे. आर 


पिंप्री गवळी ल. पा . तलाव , ता . खामगाव, जि . बुलडाणा , जय भवानी पाणी वापर संस्था मर्या., कोलोरी , ता . खामगांव , जि . बुलडाणा एकूण 
सिंचन क्षेत्र हे . आर – ६७२ ०० 


कैलास हिम्मतराव ठाकरे , 

कार्यकारी अभियंता , 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, 

बुलडाणा . 


बुलडाणा : 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ . 
अ-एक -४ ( २६०६). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ८ - १४ , २०१८ / फाल्गुन १७ -२३ , शके १९३९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत 


बुधवार , फेब्रुवारी २८ , २०१८ /फाल्गुन ९ , शके १९३९ 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . ३. 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ . 


क्रमांक उपआ- पुनर्व- अ. का - कावि-२९८ - २०१८. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . अकरा) च्या कलम - ११ च्या 
पोटकलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून विभागीय आयुक्त, अमरावती याद्वारे , ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या चिखलदरा 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , ढाकणा परिक्षेत्रातील मौजा डोलार, तालुका चिखलदरा , 
जिल्हा अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ , पोटकलम ( १ ) खंड ( अ ) मधील तरतुदी लागू होतील . त्या 
प्रकल्पासंबंधित याद्वारे : 


क्षेत्र 


( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 
( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव आलेली गावे. 
अ . क्र . गावाचे नाव 

तालुक्याचे नाव जिल्ह्याचे नाव 
___ ( १) (२) 

( ३ ) 

( ४ ) 

हे . आर 
डोलार चिखलदरा 

अमरावती 

१७८ १५ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे. 


जिल्ह्याचे नाव 


क्षेत्र 


अ . क्र . 
( १ ) 


गावाचे नाव 

( २ ) 


तालुक्याचे नाव 

( ३ ) 


हे . आर 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ८-१४ , २०१८/ फाल्गुन १७- २३ , शके १९३९ 


१५ 


( ब ) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचाकिंवा त्याच्या भागाला लागून 

असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निबंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते 

लागू होतील . 
महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी- १०१२-प्र . क्र . १२२ - फ - १, दिनांक ३- ११- २०१२ व दिनांक १२- १० - २०१५ या शासननिर्णयातील अटी व 
शर्तीस बंधनकारक राहतील . 

विभागीय आयुक्त , अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिट 
परिमंडळातील एखादया किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांच्या 
कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिद्ध करण्यात येईल किंवा प्रसिद्धी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 


दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ . 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . ४ . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ . 

क्रमांक उपआ- पुनर्व- अ. का - कावि - ३२७-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . अकरा ) च्या कलम - ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून विभागीय आयुक्त , अमरावती याद्वारे ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या चिखलदरा 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , चिखलदरा परिक्षेत्रातील मौजा पस्तलई, तालुका चिखलदरा , 
जिल्हा अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ , पोटकलम ( १ ) खंड ( अ ) मधील तरतुदी लागू होतील . त्या 
प्रकल्पासंबंधित याद्वारे : 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्र खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 
( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव आलेली गावे. 
अ . क्र . गावाचे नाव 

तालुक्याचेनाव जिल्ह्याचे नाव 

क्षेत्र 
( १ ) ___ ( २ ) 

(३ ) 

( ४ ) __ (५ ) 

हे . आर 
पस्तलई चिखलदरा 

अमरावती 

१५९ ५० 
( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे . 
अ . क्र . गावाचे नाव तालुक्याचे नाव जिल्ह्याचे नाव 

क्षेत्र 
( १) ( २) 

(३ ) 

( ४ ) 

(५ ) 

हे . आर 
भुगांव अचलपूर 

अमरावती 

६५ ६८ 
( ब ) वरिल परिच्छेद ( अ ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 

असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते 

लागू होतील . 
महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्यूएलपी -१०१२-प्र . क्र .१२२- फ -१, दिनांक ३-११- २०१२ व दिनांक १२-१०- २०१५ या शासन निर्णयातील अटी व 
शर्तीस बंधनकारक राहतील . 

विभागीय आयुक्त , अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या 
परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांच्या 
कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिद्ध करण्यात येईल किंवा प्रसिद्धी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


पीयूष सिंह , 
विभागीय आयुक्त , 

अमरावती. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


